राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र 
शिधापत्रिकाधारकांना गौरी-गणपती उत्सवानिमित्त 
प्रतिशिधापत्रिका १ शिधाजिन्नस संच “आनंदाचा 
शिधा” वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आशिवि-२०२४/प्र.क्र.१५/ना.पु.२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १२ जुले, २०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक अधापु-२०१५/प्र.क्र.१००/नापु-२२, दिनांक २४ जुले, २०१५. 
२) उद्योग ,उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. भाखं-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग -॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर,२०१६. 
३) शासन निर्णय क्रमांक राभादु-१०१७/प्र.क्र.७०/नापु-३१, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१७. 
४) शासन निर्णय क्रमांक आशिवि-२०२४/प्र.क्र.९/नापु-२२, दिनांक १५ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

सणासुदीच्या काळात राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व 
प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व 
नागपूर विभागातील वर्धा या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) 
केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात खाद्यवस्तू उपलब्ध करून देण्याकरीता 
राज्यात सन २०२२ च्या दिवाळी, सन २०२३ च्या गुढीपाडवा-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी- 
गणपती उत्सव व दिवाळी, सन २०२४ च्या श्री राम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा-छ. शिवाजी महाराज 
जयंतीनिमित्त प्रतिशिधापत्रिका १ शिधाजिन्नस संच “आनंदाचा शिधा” वितरीत करण्यात आला आहे. 
सदर उपक्रमास राज्यात उत्तम प्रतिसाद लाभला आहे. 


त्याच धर्तीवर सन २०२४ च्या गौरी-गणपती उत्सवानिमित्त प्रत्येकी १ किलो या परिमाणात रवा, 
चनाडाळ, साखर व १ लिटर या परिमाणात सोयाबीन तेल या शिधाजिन्नसांचा समावेश असलेला 
“आनंदाचा शिधा” प्रतिशिधापत्रिका १ शिधाजिन्नस संच वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय :- 


१. राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब 
शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर 
विभागातील वर्धा या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) केशरी 
शेतकरी अशा एकूण १,७०,८२,०८६ शिधापत्रिकाधारकांना “आनंदाचा शिधा” गौरी-गणपती 
उत्सवानिमित्त वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आशिवि-२०२४/प्र.क्र.१५/ना.पु.२२ 


२. गौरी-गणपती उत्सवानिमित्त प्रत्येकी १ किलो या परिमाणात रवा, चनाडाळ, साखर व १ लिटर 
या परिमाणात सोयाबीन तेल हे शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला “आनंदाचा शिधा” प्रतिशिधापत्रिका १ 
शिधाजिन्नस संच दि. १५ ऑगस्ट, २०२४ ते दि. १५ सप्टेंबर, २०२४ या १ महिन्याच्या कालावधीत ई- 
पास प्रणालीद्वारे ₹ १००/- प्रतिसंच या सवलतीच्या दराने वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्‍त “आनंदाचा शिधा” वितरीत करण्याकरीता आवश्‍यक शिधाजिन्नस खरेदी करण्यासाठी 
Mahatenders या ऑनलाईन पोर्टलवर निविदा नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून २१ दिवसांऐवजी ०८ 
दिवसांच्या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. गौरी-गणपती उत्सवानिमित्त प्रतिशिधापत्रिका १ शिधाजिन्नस संचांची खरेदी करण्याकरीता 
परिगणित केलेल्या अंदाजित किंमतीनुसार ₹५४३.२१ कोटी व इतर अनुषंगिक खर्च ₹१९.३ कोटी यासह 
एकूण ₹५६२.५१ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
५. उपरोक्त प्रयोजनासाठी येणाऱ्या खर्चास वित्त विभागाने निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
६. सदर खरेदीसाठी येणारा खर्च ४४०८, अन्न साठवण व वखार यावरील भांडवली खर्च ०१ अन्न, 
१०१ प्रापण व पुरवठा, ०२ प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (०२) (०१) मुंबई शहर - खरेदीची किंमत 
(अनिवार्य), २१, पुरवठा व सामग्री (४४०८००७७) या लेखाशीर्षाखाली व अनुषंगिक खर्च ४४०८, अन्न 
साठवण व वखार यावरील भांडवली खर्च ०१ अन्न, १०१ प्रापण व पुरवठा, ०२ प्रापण, वितरण व किंमत 
नियंत्रण, (०२) (०५) मुंबई शहर- अन्नधान्य खरेदीवरील अनुषंगिक खर्च (अनिवार्य) ४४०८०२६४ या 
लेखाशीर्षखाली मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून भागविण्याकरीता मान्यता देण्यात येत आहे. 

तसेच विक्रीतून जमा होणारी रक्‍कम लेखाशीर्ष ४४०८०१६६ (मुंबई) व लेखाशीर्ष ४४०८०१७५ 
(मुफसल) यामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याचप्रमाणे एकूण होणाऱ्या खर्चामधून जमा 
होणारी रक्‍कम वजा जाता येणारी तूट (०३) (०७ अन्न धान्य व्यवहारातील तूटीच्या प्रतिपूर्ती 
अर्थसहाय्यासाठी अनिवार्य (२४०८०४११) ३३, अर्थसहाय्य लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करून देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१२१५५३०५९५०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANTOSH St on 
UMESHRAO पक्क्या 
GAIKWAD ae 9. 
(संतोष गायकवाड) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आशिवि-२०२४/प्र.क्र.१५/ना.पु.२२ 


५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी 

११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा 

१२. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१३. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१४. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 

१५. सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 

१६. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१७. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

१८. सर्व कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

१९. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 

२३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

२६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

२७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

२८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२९. वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 

३०. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

३१. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


